कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता 
आयुक्तालय व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांसाठी 
संगणक खरेदी केल्यानुसार निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१५९/प्रशा-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ मार्च, २०२३ 


संदर्भ - १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र ३०/२०१३/विनियम, दि. १७/०४/२०१५ 


२. उद्योग, उर्जा व कामगार झासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. ०१/१२/२०१६ 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. २०४/उद्योग-४, 
दि. ०८/१२/२०१७ 

४. Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग शासन निर्णय क्र. कौविउ- 
२०२२/प्र.क्र. १२/प्रशा-२, दि. ११/०२/२०२२ 

५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थस- २०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 

६.शासन निर्णय क्रमांक : कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१५९/प्रशा.२ , दिनांक २४.०८.२०२२ 

७.आयुक्तालयाचे पत्र क्रमांक : कौविरोवठआ/संगणक-२५७/८८१, दि.२७.०१.२०२३ व 
दिनांक १६.०२.२०२३ 

८.आयुक्‍तालयाचे पत्र क्रमांक : कौविरोवडठआ/संगणक-२५७ (१)/८५१, दि.१५.०३.२०२३ 
९. आयुक्तालयाचे पत्र क्रमांक : कौविरोवठआ/संगणक-२५७/२१३०, दि.१५.०३.२०२३ 


ज्ञापन : 


शासन निर्णय दि. २४/०८/२०२२ अन्वये दिलेल्या प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेनुसार 
आपल्या कार्यालयास सादर केलेल्या संदर्भ क्र. ८ अन्वये निधी वितरणाचा प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे 


वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. 


(रु.लक्ष) 
उद्दीष्ट शिर्ष | अर्थसंकल्पिक | सुधारीत बीम्स नुसार | खर्च विभागाची 
निधी अंदाज वितरीत निधी मागणी 
१७-संगणक | ९४.०० ६५.८० ६५.८० 32.193 ४७.९४ 
खर्च 


त्यानुसार आपल्या कार्यालयाने मेसर्स wey कम्प्युटर सिस्टम, ठाणे या 


पुरवठाधारकांनी सादर केलेल्या प्रती संगणक रु. ६४,४२८/- इतक्या रकमेच्या देयका करीता 
वरीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात येत आहे. त्यानुसार आवऱ्यक ती पुढील कार्यवाही करावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१५९/प्रशा-२ 


सदर ज्ञापन नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.८६/१४७१, दि. 22/02/2023 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक जावक क्र. ११५०, दि. २०/०३/२०२३ अन्वये मिळालेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. सदर संगणक खरेदीसाठी येणारा खर्च “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. 
झेडए - २२३० कामगार व सेवायोजन ०२, सेवायोजन कार्यालयांचे संगणकीकरण, (०२)(०१) 
सेवायोजन कार्यालयांचे संगणकी (कार्यक्रम) १७, संगणक खर्च (२२३०१०९२) (योजनांतर्गत)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर असलेल्या अनुदानातुन सदरचा खर्च भागविण्यात 
यावा. 


3. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२३२०१५१९२६०३ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुकत, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

४. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय. (आयुक्‍त, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता 
व नाविन्यता आयुक्तालय यांच्यामार्फत) 

५. सर्व लेखा व कोषागरे कार्यालये (आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. सर्व सहायक आयुक्‍त ( आयुक्‍तालयामार्फत) 

७. कक्ष अधिकारी (प्रशा-३) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

८. निवडनस्ती (प्रशा-२) Seg, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


